शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार या 
संस्थेस स्वच्छता विषयक सेवा पुरवठा 
बाह्यस्रोतामारफत राबविण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. ३१३ /प्रश्ञा-२ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
तारीख: १९ जानेवारी,२०२२ 


वाचा :- 
१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र. ८२/भाग- 
॥/उद्योग-४, दि. ०१.१२.२०१६ 
२) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पदनि-२०१३/प्र.क्र. ११२/१३/ वित्तीय सुधारणा-१, दि. 
०२.१२.२०१६ 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र. २९/१६/ वित्तीय सुधारणा-१, दि. 
०२.०८.२०१६ 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र. ३०/२०१३/ विनियम, भाग-२, दि. 
१७.०४.२०१५ 
५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन यांचे पत्र क्रमांकः संवैशिवसं/यंसाख-४/शावैम 
नंदुरबार/१५४३४/२०२१, दिनांक २३.१२.२०२१ 
प्रस्तावना :- 


वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील नव्याने स्थापन झालेल्या 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार या संस्थेच्या इमारती व परिसराची दैनंदिन स्वच्छता 


करण्याकरीता सफाई कामगार पदे बाह्यस्रोतामार्फत उपलब्ध करून घेण्याच्या अनुषंगाने 


संस्थास्तरावर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली आहे. सदर निविदा प्रक्रियेअंती निविदेमध्ये न्युनतम 


दरकरार सादर करणाऱ्या कंत्राटदारास दैनंदिन स्वच्छतेचे कंत्राट देण्यास प्रशासकीय मान्यता 


देण्याचा प्रस्ताव संदर्भ क्र. ५ वरील दिनांक 23.92.2029 च्या पत्रान्वये संचालनालयाने शासनास 


सादर करण्यात आला आहे. सदर प्रस्तावास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


त्यानुसार शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांक: वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. ३१३ /प्रशा-२, दिनांक. १९ जानेवारी,२०२१ 


शासन निर्णय :- 


नवनिर्मित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार या संस्थेच्या इमारती व परिसराची 


दैनंदिन स्वच्छता करण्याच्या कामाकरीता ०३२ वर्षांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात आलेल्या निविदा 


प्रक्रियेमध्ये मे.साई मल्टी सर्विसेस, जळगाव या सेवा पुरवठादाराने न्यूनतम दर सादर केले आहेत. 


निविदेमध्ये स्वच्छता सेवा करीता प्राप्त न्युनतम देकाराचा तपशील खालील प्रमाणे आहे. 


अ.क्र. स्वच्छता परीसर जागेचे व । निविदे प्राप्त न्युनतम एका वार्षिक खर्च 
इमारतीचे दर प्रति स्के.फूट महिन्याचा (रु.) 
क्षेत्रफळ व खर्च (रु.) 
स्केअर फूट 

विश . | बांधकामाचा परिसर २४०६३.४६ १.०० २४०६३.४६ | २८८७६२ 
(Built Up Area) (एक रुपया प्र.चौ.फू) 

२. | खुला परिसर ८१३९१.९५ ०.५० ४०६९५.९७ | १४८८३५२ 
(Open Area) (पन्नास पैसे प्र. चौ.फू) 

३. | स्वच्छालय/स्नानगृह १४६४.८९ ०.५० ७३१.९४ ८७८३ 
परिसर (Toilet Area) (पन्नास पैसे प्र. चौ.फू) 

एकूण | ६५४९१.३७ | ७८५८९६.४४ 

२. उपरोक्त न्यूनतम दरानुसार मे.साई मल्टी सर्विसेस, जळगाव या सेवा पुरवठादराकडून वार्षिक 


रू. ७,८५,८९६/- या दराने पुढील ०३ वर्षांसाठी येणाऱ्या एकूण रू. २३,५७,६८८/- (अक्षरी रूपये तेवीस 


लाख सत्तावन्न हजार Peal अठ्ठयाऐंशी फक्त) इतक्या खर्चास सदर आदेशान्वये प्रशासकीय मान्यता 


प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. सदर स्वच्छेतेचे काम बाह्ययंत्रणेद्वारे करून घेण्यासाठी कंत्राट देतांना उद्योग, ऊर्जा व 


कामगार विभाग, शासन निर्णय दि. ०१.१२.२०१६ मधील तरतुदींनुसार विहित प्रक्रियेचे पालन 


केल्याच्या अटीच्या अधीन राहून मान्यता देण्यात येत आहे. सदर स्वच्छतेचे काम बाह्ययंत्रणेद्वारे 


करतांना या अनुषंगाने शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या सर्व अटी व शर्तीचे पालन करण्यात यावे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः: वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. ३१३ /प्रशा-२, दिनांक. १९ जानेवारी,२०२१ 


तसेच कंत्राटदार संस्थेने सुध्दा शासनाने वेळोवेळी विहित केलेल्या अटी शर्तीचे (उदा. किमान वेतन, 


कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी इत्यादीबाबत.) पालन करणे बंधनकारक राहील. उपरोक्‍त सेवा करार ०३ 


वर्षांच्या कालावधीनंतर आपोआप संपुष्टात येईल. या कराराची मुदत संपुष्टात येण्यापूर्वी पुढील 


कालावधीसाठी ई निविदा प्रसारित करण्यास पूर्व परवानगी मागण्यासाठी किमान ०६ महिने आधी 


शासनास सादर करणे बंधनकारक राहील. 


४. सदर बाबीसाठी येणारा खर्च संस्थेच्या खालील लेखाशीर्षाखालीळल (90) कंत्राटी सेवा त्या त्या 


वित्तीय वर्षाच्या मंजूर निधीतून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक - एस-९ 

२२९०, वैद्यकीय सेवा व आरोग्य विभाग 

०५ — वैद्यकीय शिक्षण व प्रशिक्षण a संशोधन 

१०५- विषमचिकित्सा 

(०४) - वैद्यकीय महाविद्यालये 

(०४) (३९) -- शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नंदुरबार 
सांकेतांक -- २२१९० ई ९४७ 


५. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७.०४.२०१५ मधील उप विभाग पाच, 
अ.क्र. ११ नुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०११९१४४४२६८०१३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by MAHADEO JOGDAND 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
MEDICAL EDUCATION AND DRUGS 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. MAHADEO 0 at 


'378f97d493a8a277faa29F6: 


ym=857 19993A847361CF 1CE96786397786 
A408A4972, 
1DO8CFDEE92DA209D709F5456D9E 
DE95236B8A8E7E2A2801B8FED03DCF793D3, 


म.गि.जोगदंड 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. राज्यमंत्री, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक: वैशिवि-२०२१/प्र.क्र. ३१३ /प्रशा-२, दिनांक. १९ जानेवारी,२०२१ 


३. सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औ षधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 
५. संचालक,वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 


६. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालय, नंदुरबार. 


७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार. 
८. निवडनस्ती (प्रशा-२), वैद्यकीय शिक्षण विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


